उप निबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र. ३७/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २७ एप्रिल, २०१८ 
शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सहकार खात्यातील 
खाली नमूद केलेल्या उप निबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची खालील दर्शविलेल्या 
ठिकाणी नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम नवीन नियुक्तीचे पद व ठिकाण 
१ श्री. एस. आर. नाईकवाडी, उप निबंधक उप सहकारी निवडणूक आयुक्त, 
सहकारी संस्था (नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकारण, पुणे 
(रिक्‍त पद) 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४२७१०४५०६०१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Manjiri N 
Ganeshbhushan a 
Joshi we pean Ganeshhushan Joshi 


(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


152d6751730d81444f3844833dfc7<86d424 


प्रत, 
. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
२. सहकारी निवडणुक आयुक्‍त,राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकारण, पुणे 
३. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण व प्रशासन), व्दारा सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता). 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र. ३७/५-स 


१०. 
११. 
१२. 
१२३. 


संबधित अधिकारी, व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स. GEOR) यांचे स्वीय सहायक. 

निवड नस्ती (कार्यासन-पस). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


